नगर विकास विभागाच्या बातम्या (Print media 
and Online TV channel only) बाबत त्रयस्थ 
यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यासाठी माहिती व 
जनसंपर्क विभागाच्या दिनांक १६.०३.२०२० च्या 
शासन निर्णयात नमूद पॅनेलवरील वर्ग “अ” व 
“ब” यामध्ये ata केलेल्या संस्थांमधून एका 
संस्थेची निवड करण्यास ई-निविदा प्रक्रिया 
करुन संस्थेची निवड करण्यासाठी समिती गठीत 
करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४३ (भाग-१)/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४ था मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-१२ ऑक्टोबर,२०२१. 


संदर्भ:-सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मावज-२०२०/प्र.क्र. ३३/का-३४, 
दिनांक १६.०३.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


नगर विकास विभागाबाबत ऑनलाईन मिडीया (Print media and Online TV channel 
only) मध्ये येणाऱ्या सकारात्मक व नकारात्मक बातम्यांच्या बाबत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत संनियंत्रण, 
मूल्यमापन करणे, विश्लेषण करणे आणि बातम्यांचे डॉक्युमेंटेशन (दस्तऐवजीकरण) करण्यासाठी 
माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या दिनांक १६.०३.२०२० च्या शासन निर्णयात नमूद पॅनेलवरील वर्ग 
अ” व “ब” यामध्ये सूचीबध्द केलेल्या संस्थांमधून एका संस्थेची निवड करण्यास ई-निविदा 
प्रक्रिया करुन संस्थेची निवड करण्यासाठी शासन स्तरावर समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सदर प्रकरणी ई-निविदा प्रक्रिया करुन संस्थेची निवड करण्यासाठी प्रधान सचिव (नवि-२), 
यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


अ. क्र. | संबंधित अधिकारी पदनाम 

बि ; प्रधान सचिव (नवि-२) अध्यक्ष 

2. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय किंवा सदस्य 
विभागीय प्रतिनिधी 

3. उप सविव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सदस्य 

8, सहाय्यक संचालक (लेखा), आयुक्‍त तथा संचालक, सदस्य 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, 

4. उप सचिव (नवि-२०) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४३ (भाग-१)/नवि-२० 


०२. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in Ul 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१२१८०५३००१२५ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2021.10.12 18:09:22 +05'30' 
(प्रियंका कुलकर्णी-छापवाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मुख्यमंत्र्याचे विशोष कार्य अधिकारी (माध्यम सल्लागार). 

मा. विरोधी पक्षपेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ 

सचिवाल, मुंबई. 

मा. मंत्री, नगर विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, नगर विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय किंवा विभागीय प्रतिनिधी, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

उप सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सहाय्यक संचालक, सहाय्यक संचालक (लेखा), आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचाळनालय,वरळी, मुंबई-३०. 


१०)निवडनस्ती (नवि-२०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


